राज्य स्तरावर अपर पोलीस महासंचालक 
(आर्थिक गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
कार्यालय निर्माण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ओपीओ-३६१७/प्र.क्र.११७/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : of ऑक्टोबर, २०१८. 


0] 

त] 

— 
l 


) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक युओएम-३१७७/२०४८-॥-पी, दि.०५.११.१९७७. 

) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीएमएन-०१/२००१/प्र.क्र.४३/पोल-१अ, दि. ११.०५.२००१. 
३) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक आयपीएस-१२०५/प्र.क्र.६०१/पोळल-१, दि.०३.०१.२००६. 
) 

) 
) 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक रापोसे-१३०८/प्र.क्र.२२८/पोल-१अ, दि.२२.१०.२००९. 

गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक आयपीएस-२७०९/प्र.क्र.४५७/पोल-१, दि.०९.१२.२००९. 

गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७ (आ/पु.बां.२/पोल-३, 

दि.०४.०३.२०१४. 

७) वित्त विभाग झासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१,दि.०२.०६.२०१५ 

८) गृह विभाग शासन निर्णयप क्रमांक अपीओ-३६१६/प्र.क्र.१५८/पोळ-३, दि.०५.०१.२०१७. 

९) विशेष पोळीस महानिरीक्षक (आस्थापना), पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/१//॥)७ (EOW) पदनिर्मिती/२६५/२०१७, दि.०९.०२.२०१८. 

१०) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३६१७/प्र.क्र.११७/पोल-३, दि.१०.०५.२०१८. 

११) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना), पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/१/५॥)७ (EOW) पदनिर्मिती/२६५/२०१७, दि.२४.०५.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१० येथील दि.१०.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
तक्त्यामध्ये अ.क्र.६ येथे नमूद केलेले “लघुलेखक” हे पद “निम्न श्रेणी लघुलेखक” असे व अनु.क्र.७ येथे 
नमूद केलेले “प्रमुख लेखक” हे पद “प्रमुख लिपीक” असे वाचावे. 


तसेच अपर पोलीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे पोळीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या प्रत्यक्ष अधिपत्याखाली कार्यरत राहणार असल्याने अपर पोळीस महासंचालक 
(आर्थिक गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी स्थानांतरीत/वर्ग करण्यात आलेली सर्व लिपीक 
वर्गीय पदे पोलीस महासंचालक यांच्या हहर लिपीक संवर्गात समाविष्ट होतील. 


शासन शुध्दीपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : अपीओ-३६१७/प्र.क्र.११७/पोल-३ 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१००६१६१०१७२७२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
. DN: c=IN, o=Government Of 
D | n e ५ h Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b31e36ff1d612a8 


A p p aj | S a ५ t e 5453ca984b74e28fd6f99cdf66e3e4999 


69e942, cn=Dinesh Appaji Saste 
Date: 2018.10.06 16:51:49 +05'30' 


(feast सस्ते) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. मा.विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधान परिषद/ विधानसभा. 
३. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक तथा पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर पोलीस महासंचालक,प्रशिक्षणे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०.पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
१४. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


